वाचा:- 


प्रस्तावना: 
महाराष्ट्र शासन, वित्त विभागाच्या अधिसूचनेद्वारे दिनांक ०१.०७.२०१७ पासून राज्यात वस्तू 


ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या 
कंत्राटांमधील वस्तु व सेवा कराच्या 
अंमलबजावणीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्र.जजीमि-२०१९/प्र.क्र.८१/पापु-०७ 
लोकमान्य टिळक मार्ग,जी. टी. हॉस्पिटल आवार, 
७ वा मजला, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १५ फेब्रुवारी, २०२१ 


. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र:ःजीएसटी-१०१७/प्र.क्र.८१/कराधान-१, दिनांक 


१९.०८.२०१७. 


. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र:ःजीएसटी-१०१७/प्र.क्र.१५५/कराधान-१, दिनांक 


११.०९.२०१७ 


. शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. संकीर्ण1-२०१७/प्र.क्र.१२१(भाग-२)/ 


इमारती-२, दिनांक १९.०९.२०१७ 


, शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१२१ (भाग-२)/ 


इमारती-२, दिनांक २३.१०.२०१७. 


., शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१४४/२०१८/कोषा प्रशा-५, 


दिनांक २८.०९.२०१८. 


. शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग क्र:ःटीडीएस-९१८/प्र.क्र.५९०/१८/मोप्र-१, दिनांक 


१३.११.२०१८. 


, शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग क्र.टीडीएस-०९१८/प्र.क्र.५९०/१८/मोप्र-१, 


दिनांक २८.११.२०१९ 


व सेवा कर लागू करण्यात आला आहे. वस्तू व सेवा कराची चाळू व नवीन कामांच्या कंत्राटांच्या 


बाबतीत कशा प्रकारे अंमलबजावणी करावी, याबाबत वित्त विभागाने संदर्भ H. 9, २ व ५ च्या 
परिपत्रकान्वये स्पष्टीकरणे प्रसिध्द केळी आहेत. तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने संदर्भ क्रमांक ३ 


व ४ च्या परिपत्रकान्वये व जलसंपदा विभागाने संदर्भ क्र. ६ व ७ च्या परिपत्रकान्वये स्पष्टीकरणे 


प्रसिध्द केली आहेत. 


ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या तसेच राज्य 


शासनाच्या मागणी आधारित धोरणांतर्गत विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. या 


शासन निर्णय क्रमांकःजजीमि-२०१९/प्र.क्र.८१/पापु-०७ 


कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागात विविध स्वरुपाच्या प्रादेशिक अथवा स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजनांची 
अंमलबजावणी करण्यात येते. या पाणी पुरवठा योजना राबवितांना देखील शासनाच्या प्रचलित 
पध्दतीनुसार निविदा प्रक्रिया पार पाडून, कंत्राटदारामार्फत योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली 
जाते. 

तथापि, दिनांक ०१.०७.२०१७ पासून राज्यात “वस्तु व सेवा कर” प्रणाली लागू करण्यात 
आल्यानंतर पाणी पुरवठा योजनांमधील कंत्राटामधील कराच्या भारामध्ये geal वा घट होत 
असल्याने कंत्राटाच्या किंमतीत देखील वृध्दी वा घट होऊ शकते. या बाबी विचारात घेऊन, वस्तु व 
सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या चाळू व नवीन कामांच्या 
कंत्राटांबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

राज्यात वस्तु व सेवा कराची अंमलबजावणी दिनांक ०१ जुले, २०१७ पासून सुरु झाली आहे. 
वस्तु व सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अखत्यारित 
असलेल्या सर्व प्रकारच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीकरिता काढण्यात येणाऱ्या 
निविदा व कंत्राटांच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. 


१) दिनांक ०१.०७.२०१७ नंतरच्या नवीन कामांच्या कंत्राटांच्या बाबतीत अवलंबावयाची 
कार्यपध्दती:- 


१.१ दरसूचीतील विविध बाबींचे दर हे वस्तु व सेवा कर वगळून असावेत. 
अंदाजपत्रके तयार करतांना प्रचलित वस्तु व सेवा कराचा परतावा 
देण्यासाठी Recapulation Sheet मध्ये त्यांचा समावेश करावा. 

१.२ ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेतील कामांच्या निविदा वस्तु व सेवा कर वगळून 
अंदाजपत्रकाच्या किंमतीवर मागविण्यात याव्यात. 

१.३ निविदा सादर करतांना दिनांक ०१.०७.२०१७ नंतर लागू झालेल्या वस्तु व 
सेवा कराचा विचार करुन निविदा सादर करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश 
कंत्राटदारास देण्यात यावेत. त्याबाबतचे कलम निविदेत समाविष्ट असावे. 

१.४ कंत्राटदाराने वस्तु व सेवा कर भरणा केल्याच्या पृष्ट्यर्थ परिपूर्ण प्रमाणित 
कागदपत्रे सादर केल्यानंतर संबंधितांनी अशा प्रस्तावांची व कागदपत्रांची 
छाननी लेखापाल/सनदी लेखापाल/लेखाधिकारी (जिल्हा पाणी व स्वच्छता 
कक्ष) यांचेकडून करुन वस्तु व सेवा कराचा परतावा प्रस्ताव प्राप्त झालेल्या 
दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत अदा करावा. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःजजीमि-२०१९/प्र.क्र.८१/पापु-०७ 


२) दिनांक ०१.०७.२०१७ पूर्वी कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेल्या कंत्राटांच्या बाबतीत 
अवलंबावयाची कार्यपध्दती:- 
वस्तु व सेवा कर हा आता अस्तित्वातील सर्व कंत्राटास लागू करण्यात आला 
असल्याने दिनांक ०१.०७.२०१७ रोजी अस्तित्वातील कंत्राटासाठी कंत्राट शर्तीनुसार 
विक्री कर/मुल्यवर्धित कर/अबकारी कर/एल.बी.टी./जकात इत्यादींचा समावेश 
निविदा दरातच असल्याने याबाबत आवश्‍यक वजावटी करून कंत्राटदाराने वस्तु व सेवा 
कर शासनास भरणा केल्याबाबत अधिकृत दस्तऐवज/कागदपत्रे सादर केल्यानंतर 
विधिवत परिगणना करुन परतावा देणे किंवा वसुली याबाबतची कार्यवाही करावी. अशा 
प्रस्तावांची व कागदपत्रांची छाननी लेखापाल/सनदी लेखापाल/ लेखाधिकारी (जिल्हा 
पाणी व स्वच्छता कक्ष) यांचेकडून करावी व सक्षम प्राधिकारी यांची मान्यता घ्यावी. 


३) दिनांक ०१.०७.२०१७ पूर्वी स्वीकृत करण्यात आलेली निविदा व दिनांक ०१.०७.२०१७ 
नंतर कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेल्या कंत्राटाच्या बाबतीत अवलंबावयाची 
कार्यपध्दती:- 

दिनांक ०१.०७.२०१७ पूर्वी स्वीकृत करण्यात आळेली निविदा व दिनांक 
०१.०७.२०१७ नंतर कंत्राटाकरिता कार्यारंभ आदेश देण्यात आळे असतील, अशा 
प्रकरणी कंत्राट रद्द करण्यात येऊ नये व कंत्राटाचे काम कंत्राटदारास सुरु करण्याचे 
निर्देश देण्यात यावेत. 


४) अ) कंत्राटाच्या किंमतीत करावयाचा बदल हा कंत्राटामध्ये उल्लेख केलेल्या अटी व 
शर्तीवर अवलंबून असतात. प्रत्येक अटी व शर्ती वेगवगळ्या असतात. वस्तु व सेवा कर 
प्रणालीच्या पार्श्वभूमीवर कंत्राटाच्या मुल्यांकनासंबंधी विभागाने उपस्थित केलेल्या 
मुद्यांसंदर्भात वित्त विभागाने परिशिष्ट-अ प्रमाणे स्पष्टीकरण दिले आहे. (परिशिष्ट-अ 
सोबत जोडले आहे.) त्यानुसार कार्यवाही करावी. 


ब) तसेच विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय सोबतच्या परिशिष्ट-ब मध्ये दिलेले आहे. या 
मुद्यांव्यतिरिक्‍त अन्य प्रकरण उद्भवल्यास sat प्रकरणी विधी व न्याय विभागाचा सल्ला 
घेऊन पुढील कार्यवाही करावी. (परिशिष्ट-ब सोबत जोडले आहे.) 


५) करपात्र वस्तु/सेवा अथवा दोन्हीसाठी सर्व पुरवठादार/कंत्राटदार यांच्या देयकांच्या 
प्रदानातून उद्गम कर वजावट (TDS) करणेबाबत:- 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ५ येथील परिपत्रकातील सूचनांनुसार करपात्र 
वस्तु/सेवा अथवा दोन्हीसाठी सर्व पुरवठादार/कंत्राटदार यांच्या देयकांच्या प्रदानातून न 
चुकता २% उदृगम कर वजावट (TDS) करण्यात यावा. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःजजीमि-२०१९/प्र.क्र.८१/पापु-०७ 


०२. उपरोक्त सुचनांचे पालन करण्याकरीता क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी संबंधित वस्तु व सेवा कर 
अधिकाऱ्याश्ी समन्वय साधून याबाबत हृढीकरण करून घ्यावे व अंमलबजावणीत काही अडचणी 
आल्यास त्यांचेही निराकरण करून घ्यावे. 


०३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १०/२०१९/करा-१, दिनांक 
२७.०१.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०२१११६५५०४७५२८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by RAJKUNWAR SANDIP DAFALE 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=WATER 
RAJ K U N WA R SUPPLY DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=167e8b26eccbbbcdcde7d04cf4bcee02de76e9 


S A N D ) | Pp D ) A F A L E 4a47ad503e5395e4b725998c3c, cn=RAJKUNWAR 
SANDIP DAFALE 


(राजकुंवर डफ़ळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

९. विभागीय आयुक्त (सवी, 

१०.सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

११.मिडन संचालक, जल जीवन am, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
१२.संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 

१३.जिल्हाधिकारी (सर्व) 

१४.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व) 

१५.मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 

१६.कार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१७.उप सचिव, वित्त विभाग/कराधान-१, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. निवडनस्ती (पापु-०७) 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकःजजीमि-२०१९/प्र.क्र.८१/पापु-०७ 


परिशिष्ट-अ 

अ.क्र. मुद्दा स्पष्टीकरण 
| . । वस्तु व सेवा कर प्रणालीपूर्वी लागू | वस्तु व सेवा कराची अंमलबजावणी दिनांक ०१.०७.२०१७ 
असलेल्या कर रचनेबाबत | पासून सुरु झालेली आहे. त्यापूर्वी दिनांक ०१.०४.२००५ ते 
माहितीचा कालावधी कोणता | दिनांक ३०.०६.२०१७ या कालावधीमध्ये महाराष्ट्र मुल्यवर्धित 
राहील? कर (VAT) प्रणाली अस्तित्वात होती. या बाबींचा आणि 
कार्यकंत्राटांच्या अंमलबजावणीच्या तारखेचा विचार करुन 

माहितीचा कालावधी ठरविण्यात यावा. 
२. ।वस्तु व सेवा कर प्रणाली दिनांक | दिनांक ०१ एप्रिल, २००५ ते 30 जून, २०१७ या 


०१.०७.२०१७ पासून लागू झाली 
असल्यामुळे जी.एस.टी. पूर्व 
प्रणाळीमधून Work Contracts 
बाबतची माहिती किती कालावधी 
मागे जावून तपासणी आवश्‍यक 
आहे? 


कालावधीसाठी महाराष्ट्र मुल्यवधित कर कायदा, २००२ 
मधील तरतुदी Work Contracts बाबत लागू होत्या. 
कार्यकंत्राटाच्या अंमलबजावणीच्या तारखेचा विचार करून या 
कालावधीतील माहिती त्या अनुषंगाने तपासणे आवश्‍यक 
वाटते. तथापि, संबंधित विभागाने प्रत्येक प्रकरणामध्ये 
वस्तुस्थितीनुसार निर्णय घ्यावा. 


Contracts aq 
Return/Assessment हे त्या 
कंपनीसाठी एकत्रीत भरले 
असल्याने या कंत्राटापूरती 
तपासणी कशी करावी? तसेच 
कंपनीला मिळत असलेला Set 
off/Rebate याबाबत तपासणी 
Hall करावी? 


Work 


संबंधित विभागाने प्रत्येक प्रकरणामध्ये वस्तुस्थितीनुसार 
निर्णय घ्यावा. तसेच, त्याची सत्यता सनदी लेखापालाकडून 
तपासून घेता येऊ शकते. 

कंपनीला मिळत असलेल्या सेट ऑफ (ITC )बाबत गणना 
कंत्राटदारांकडून कंत्राटनिहाय घेतली पाहीजे. तसेच सदर 
सेट ऑफ च्या अनुज्ञेयतेबाबतचा निर्णय, कंत्राटाचे स्वरुप, 
त्याने स्वीकारलेली कर भरण्याची पध्दत व सेट ऑफ चे 
महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर नियम, २००५ नुसार असलेले नियम 
यावर अवलंबून राहील. (यासाठी सदरच्या कंत्राटदाराने 
महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर नियम, २००५ अन्वये सनदी 
ळेखापालाकडून भरलेले फॉर्म क्र.७०४ नुसार आर्थिक 
वर्षनिहाय भरलेल्या वार्षिक विवरण पत्राचा उपयोग होईल. 
तसेच त्याची सत्यता सनदी लेखापालाकडून तपासून घेता 
येऊ शकते. याबाबत दिनांक २८.११.२०१९ रोजी जलसंपदा 
विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन परिपत्रकामध्ये दिनांक 
०१.०७.२०१७ पूर्वीच्या कंत्राटदारांच्या बाबतीत वस्तू व सेवा 
कराच्या अंमलबजावणीबाबत विस्तृत उदाहरणासह माहिती 
दिलेली आहे. 


वस्तु व सेवा कर प्रणाली 
झाल्यानंतर त्याच्या निर्धारण 
आदेशानुसार वस्तु व सेवा कराची 


वस्तु व सेवा कर प्रणालीमध्ये व्यापारी दरमहा कर गणनेबाबत 
विवरणपत्र GSTR- 341, GSTR-09 दाखल करीत असतो. 
यामध्ये भरावयाचा कर तसेच घ्यावयाचा ITC याबाबत माहिती 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकःजजीमि-२०१९/प्र.क्र.८१/पापु-०७ 


भरलेली रक्कम तसेच वस्तु व सेवा 
कराबाबत त्यांना प्राप्त होणारी 
रक्‍कम (Input Tax Credit) 
तपासण्याची काय कार्यपध्दती 
असावी? 


सादर करण्यात येते. तसेच, वार्षिक विवरण पत्र ७913-९ व 
९७ दाखल करावे लागते. सनदी लेखापालाकडून तपासणी 
करून घेण्याचा पर्यायही वापरता येऊ Beha. 


षु : 


वस्तु व सेवा कर लागू झाल्यानंतर 
पाईप्समध्ये समाविष्ट असलेल्या 
कच्चा मालावरील Input Tax 
Credit कशी तपासावी तसेच 
करामधीळ समाविष्ट पाईप्स 
पुरवठ्यासाठी तयाची परिगणना 
Hall करावी? 


वस्तु व सेवा कर कायद्याच्या कलम १६(२) नुसार ITC घेतांना 
खालील बाबींची पुर्तता होणे आव्यक आहे. 
© पुरवठादार व्यापाऱ्याने बीजक (Tax Invoice) दिलेले 
पाहिजे. 
«७ वस्तुंचा पुरवठा झालेला असला पाहीजे. 
«७ पुरवठादाराने विवरण दाखल करून देय कराचे 
प्रदान केलेले असले पाहीजे. 
तसेच, वस्तु व सेवा कर कायद्याच्या कलम १६, १७ मधील 
इतर बाबींची तपासणी करुन ITC बाबत निर्णय घेणे संयुक्तिक 
राहील. सनदी लेखापालाकडून सदर बाबींची तपासणी करून 
घेता येते. 


तसेच, महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाच्या कर निर्धारण 
पध्दतीमध्ये काही Fitment Factor 
निश्चित करता येईल काय? 
जेणेकरुन, महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाच्या उर्वरीत १६२ 
योजना करीता एक निश्चित कर 
निर्धारण पध्दती उपलब्ध होईल. 


प्रत्येक कार्यकंत्राटाच्या अटी व acl, संबंधीत कामाचे स्वरुप 
वेगवेगळे असतात. त्यामुळे सर्व योजनांसाठी एकच कर 
निर्धारणपध्दती लागू करणे शक्‍य होणार नाही. 

तथापि, वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे 

कंत्राटाच्या किंमतीमध्ये वाढ करणेबाबत जर पाणी पुरवठा 
विभागाने धोरणात्मक निर्णय घेतला असेल तर विभागाने 
खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी. 

७ सर्वप्रथम दिनांक ०१.०७.२०१७ रोजी शिल्लक 
असलेल्या कार्यकंत्राटाची किंमत निश्चित करण्यात 
यावी. 

७ दिनांक ०१.०७.२०१७ रोजी शिल्लक कार्यकंत्राटावर 
(देय) मुल्यवर्धित कराचा बोजा किती असता त्याची 
परिगणना करावी. (वस्तु व सेवा कर कायदा लागू 
झाला नाही असे गृहीत धरुन) तसेच सदर शिल्लक 
असलेल्या कार्यकंत्राटाकरिता खरेदी अथवा विक्रीवर 
अंतर्भुत असणारे इतर कर जसे मुल्यवर्धित कर, 
उत्पादन शुल्क (Excise Duty), bala विक्रीकर, 
सीमा शुल्क, सेवा कर, एलबीटी, जकात इ. कराचा 
बोजा किती आला असता याचीसुध्दा परिगणना 
करावी. उपरोक्त परिगणना कंत्राटदाराने सनदी 
लेखाकडून (CA) प्रमाणित करून सादर करणे 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकःजजीमि-२०१९/प्र.क्र.८१/पापु-०७ 


AMAIA आहे. 

अशाप्रकारे परिगणना केलेला एकूण करभार दिनांक 
०१.०७.२०१७ रोजी शिल्लक असलेल्या 
कार्यकंत्राटाच्या किंमतीतून वजा करावा व शिल्लक 
नक्त (९७) कंत्राटाच्या किंमतीसाठी (Net Contract 
Price) पुरवणी करारनामा (Supplementary 
Agreement) करण्यात यावा. सदर आलेल्या नक्त 
कंत्राटाच्या किंमतीवर (Net Contract Price) लागू 
असलेला वस्तू व सेवा कर (GST) अदा करण्यात 
यावा. 

वरीलप्रमाणे परिगणना करतांना कार्यकंत्राटदाराने 
सादर करावयाची परिगणना सनदी लेखापालाने 
(CA) प्रमाणित केळेली असावी. 


Digitally signed by RAJKUNWAR SANDIP DAFALE 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
RAJKUNWAR Serer 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=167e8b26eccbbbcdcde7d04cfabcee02d 
S A N D | Pp D A F A L E e76e94a47ad503e5395e4b725998c3c, 

cn=RAJKUNWAR SANDIP DAFALE 

Date: 2021.02.15 14:34:43 +05'30' 


(राजकुंवर डफ़ळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकःजजीमि-२०१९/प्र.क्र.८१/पापु-०७ 


परिशिष्ट-ब 


मुद्दा 


विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय 


कंत्राटदाराने कंत्राट घेतांना 
७.$.1. लागण्यापूर्वी अबकारी कर 
वगळून पाईप्सची किंमत लावून कंत्राट 
घेतले आहे. त्यानंतर कंत्राटदारास 
पाईप पुरविणाऱ्या कंपनीने दिनांक 
०१.०७.२०१७ पासून केंद्र शासनाने 
त्यानंतर ७.5.1. लागू केला असल्याने 
q यापूर्वी ज्या शासकीय 
योजनांसाठीचा PAC प्रमाणपत्राच्या 
आधारे अबकारी कर लावला जात 
नव्हता. तथापि, ७.5.1. मध्ये अशी 
कोणत्याही तरतूद नसल्याने त्यामुळे 
कंत्राटदारास पाईप्स खरेदीच्यावेळी 
तसेच कंत्राटदाराच्या देयकामध्ये 
समाविष्ट अन्य बाबींवर ही 
कंत्राटदारास पाईप्स खरेदीच्यावेळी 
तसेच कंत्राटदाराच्या देयकामध्ये 
समाविष्ट अन्य बाबींवर ही ७.8.1. 
रक्‍कम शासनाकडून कंत्राटदारास देय 
होत असे वाटते. तसेच stil ७.5.1. 
अदा केल्यास प्रशासकीय मान्यतेच्या 
मुळ मंजूर किंमतीपेक्षा अधिक रक्‍कम 
ही अदा करण्यात येणार नाही. त्यामुळे 
कंत्राटदारास GST. रक्‍कम अदा 
करण्यात यावी किंवा कसे याबाबत 
वित्त विभागाच्या अभिप्रायास अनुसरून 
विधी व न्याय विभागाने अभिप्राय दिले 
आहे. 


In view of the instructions issued by the 
Finance Department vide Circular dated 
11.09.2017, the Water Supply & Sanitation 
Department has forwarded the sample copy of 
Contract Agreement for S.R. Karanja (Ram) 
village water supply scheme. Tq. Balapur, Dist. 
Akola executed between the Executive Engineer, 
Rural Water Supply Division Zilla Parishad 
Akola and Shri. Shyam Mahore ‘Contractor’ for 
providing and Construction Head Works, Switch 
House Pumping Machinery, Rising Main, RCC 
ESR/G Distribution System, Miscellaneous 
Works, etc., with the request to tender opinion 
whether the amount of contract increased by the 
applicability of the Goods & Services Tax Act 
would be payable to the contractor under the 
aforesaid Contract Agreement. 

After careful perusal of the note and the 
papers in the file, it appears that, work order of 
the aforesaid Contract was given to Contractor on 
dated 23.06.2017. It further appears that, as per 
Central Excise Notification No.12/2012 dated 
17.03.2012, the District Collector, Akola vide its 
order dated 29.06.2017, had granted certificate 
for exemption of Excise Duty on the purchase of 
pipes for the said works. It further appears that 
there is no clause in the aforesaid Contract 
Agreement regarding price variation due to 
variation in taxes. However, in a letter dated 
15.07.2019 addressed to Deputy Secretary of the 
Concerned Department, the Executive Engineer, 
Rural Water Supply Division Zilla Parishad, 


Akola specifically stated that, “कंत्राटदाराने 
निविदेत पाईपची किंमत अबकारी कर सोडून भरली 
असल्यामुळे व मा. जिल्हाधिकारी, अकोला यांनी 
अबकारी कर सुट दिलेली असल्यामुळे अबकरातील 
फरक आणि VAT ऐवजी GST लागलेला 
असल्यामुळे त्यातील फरक देय ठरते असे या 
कार्यालयाचे मत आहे.” 


Considering the above, a _ reasonable 
inference flows that in the cost of pipes/material 
the amount of Excise Duty was not included as 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकःजजीमि-२०१९/प्र.क्र.८१/पापु-०७ 


the same was exempted at the relevant time. It is 
evident that, the cost of the contract has been 
increased by applicability of the Goods and 
Service Tax Act (GST) by the statutory 
provisions and the said cost has been paid by the 
Contractor. Therefore, in the light of the aforesaid 
facts, the Contractor is entitled for getting 
reimbursement of such variation of price under 
the contract in question. 


Digitally signed by RAJKUNWAR SANDIP DAFALE 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
RAJ K U N WA R ou=WATER SUPPLY DEPARTMENT, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=167e8b26eccbbbcdcde7d04cf4bcee02d 


SANDIP DAFALE essisszassoness2sessrasooci 


cn=RAJKUNWAR SANDIP DAFALE 
Date: 2021.02.15 14:35:26 +05'30' 


(राजकुंवर डफ़ळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


